पदस्थापना देणेबाबत. 
डॉ. स्वप्नील आंबी, 
पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : पसंप्र-२०१७/प्र.क्र.२३६/पदुम-१ 
५ वा मजला विस्तार, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक :- ३१ मे, २०१८. 


शासन आदेशा :- 

डॉ. स्वप्नील आंबी, पशुधन विकास अधिकारी, जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, जि. गोंदीया यांनी 
त्यांच्या बदली संदर्भात मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल केलेला 
मूळ अर्ज क्र. ७६६/२०१७ मध्ये मा. प्राधिकरणाने दि.०७.१०.२०१७ रोजी आदेशा देऊन, त्यांच्या बदली 
विकल्पाबाबत २ महिन्यात निर्णय घेण्यात यावा असे निर्देश दिले होते. तथापी डॉ. आंबी हे आंतर विभागीय 
बदलीस पात्र नसल्याने त्यांच्या बदलीचे आदेशा निर्गमित करण्यात आले नव्हते. दरम्यान डॉ. आंबी 
यांच्या पत्नी डॉ.वंदना हेडावू , पशुधन विकास अधिकारी, तालुका लघु पश्नुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय, 
आमगांव, जि. गोंदीया यांची बदली दि.३०.५.२०१८ च्या आदेशान्वये पशुधन विकास अधिकारी, फिरता 
पशुवैद्यकीय दवाखाना, वैभववाडी, जि. सिंधुदूर्ग येथे करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासन अधिसूचना 
दि. २८/४/२०१५ मधील नियम १२(ब) नुसार व डॉ. आंबी यांनी दिलेल्या विकल्पानुसार त्यांची नागपूर 
विभागातून कोकण १ विभागातील खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ मध्ये नमूद ठिकाणी बदलीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण. 
| 2 3. 
7 , | डॉ. Sates आंबी, पश्लुधन विकास अधिकारी (विस्तार), 
पशुधन विकास अधिकारी, पंचायत समिती, वैभववाडी, 
जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, जि. गोंदीया । जि.सिंधुदूर्ग 
(रिक्‍त पदावर) 


२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी पर्यायी व्यवस्था करुन डॉ. स्वप्नील आंबी यांना कार्यरत पदावरुन 
तातडीने कार्यमुक्त करावे. तसेच डॉ. आंबी यांनी वरीलप्रमाणे पदस्थापनेच्या पदावर विनाविलंब रुजू 
व्हावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१७/प्र.क्र.२३६/पदुम-१ 


3. सदर BRT आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०५३११३५७५९७००१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vi no d Digitally signed by Vinod Sopanrao Mendhe 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=Agriculture And ADF Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

S O p anrao 2.5.4.20=3dfd984bb7c5aede090473e34b1c9 
3fa9f36d97d56cOcf07812a43c5ca5d6a24, 
cn=Vinod Sopanrao Mendhe 

M en d h e Date: 2018.05.31 13:59:21 +05'30' 

(वि.सो.मेंढे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत: 
१. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे-०७. 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदूर्ग. 

सहआयुक्त पश्नुसंवर्धन (मुख्यालय) पुणे. 
४. प्रादेशिक पश्लुसंवर्धन सहआयुक्त, मुंबई/नागपूर. 
५. जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपायुक्त, गोंदीया/सिंधुदूर्ग. 
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदूर्ग. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदीया/सिंधुदूर्ग. 
. संबंधित पशुधन विकास अधिकारी द्वारा आयुक्‍त पशुसंवर्धन, म.रा.पुणे. 
निवड नस्ती. 


one ७ & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


